RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक ३९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ३१ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० . 


शुद्धीपत्रक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ . 

क्रमांक टीपीबी. ४३१ ९ / ३८६ / प्र.क्र . १५४ / २०१ ९ / नवि - ११.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम 
३७ ( १ कक ) अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून शासनाने सुचना क्र . टीपीबी-४३१ ९ / ३८६ / प्र.क्र .१५४ / २०१ ९ / नवि -११, दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०२० ( यापूढे “ उक्त सूचना ” असे उल्लेखलेले) सूचनेच्या सोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित फेरबदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व 
सुचना 

मागविण्याकरिता प्रसिद्ध केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुचनेच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित ४५ मीटर रुंद रस्त्याचे आखणीने बाधित जमिनीच्या प्रस्तावित 
वापर बदलाखालील क्षेत्र उक्त सुचने सोबतच्या नकाशावर दर्शविले आहे 

आणि ज्याअर्थी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने प्रस्तावित रस्ता आखणीचे भौगोलीक ठिकाण दर्शविणारे बिंदू आणि प्रस्तावित 
रस्त्याखालील सी.टी.एस. क्रमांक सादर केले आहेत. आणि ज्याअर्थी, नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रस्ता आखणीमुळे बाधित न होणारे काही सी.टी.एस. 
क्रमांक हे उक्त सूचनेच्या परिशिष्टामध्ये नमूद आहेत ; 

आणी ज्याअर्थी, उक्त वस्तुस्थितीमुळे उक्त सुचनेच्या परिशिष्टामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे; 
त्याअर्थी, उक्त शासन सूचनेमध्ये सोबतच्या Annexture- I प्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदरचे शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे / नियम ) या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


निर्मलकुमार पं . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


(१ 
) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

Annexture - I 
नगरविकास विभागाचे शुद्धीपत्रक क्रमांक टीपीबी-४३१ ९ / ३८६ / प्र.क्र. १५४ / २०१ ९ / नवि -११, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० सोबतचे सहपत्र 

शुद्धीपत्रक 
( सुचना क्र . टीपीबी-४३१ ९ / ३८६ / प्र.क्र . १५४ / २०१ ९ / नवि-११, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० ला शुद्धीपत्रक ) 


विवरण 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


In the SCHEDULE of the 
Government Notice No. 
TPB - 4319 / 386 / CR. 154 / 
2019 / UD - 11 , 
dt . 6th August 2020 


...... land bearing CTS No. 1 , 2 , 
3/3 , 3/4, 63B/ 1 , 63C / 1,66,88 , 
89 , 207 , 208 of village Dahisar 
and CTS No. 532A , 534,661 
of Village Eksar ....... 


...... land bearing CTS No.1 , 207 , 
208 of village Dahisar and 
CTS No. 532A , 534 of 
village Eksar ....... 


निर्मलकुमार पं . चौधरी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 . 
Dated the 24th November 2020 . 


CORRGENDUM 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPB . 4319 /386 /C.R . 154 /2019 /UD - 11.- Whereas, in exercise of the powers conferred under 
section 37 ( 1AA ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred 
as “ the said Act” ) the state Government has published a Notice bearing No. TPB- 4319 /386 / CR 
154 / 2019 /UD 11 , dated 6th August 2020 ( hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) for inviting 
objections and suggestions from any person with respect to the proposed modification as described 
in the Schedule to the said Notice ; 

And whereas , it is stated in the Schedule of the said Notice that , the land use of land affected 
by alignment of proposed 45.0 Mt. wide road is proposed to be changed as shown in plan attached 
with the said Notice ; 


And whereas, MMRDA has submitted the GPS Co - ordinates of the said road alingnment and 
C.T.S. numbers of the land under proposed road . And whereas , as per Road alignment as shown 
on Plan , it is noticed that the CTS Nos . which are not affected by Road alignment on plan are 
mentioned in the Schedule to the said Notice as affected by Road ; 

And whereas , due to above fact, the Government is of the opinion that it is necessary to 
correct the Schedule of the said Notice ; 

Now therefore, this Corrigendum is issued to the said Notice as mentioned in Annexture - I 
appended hereto . 

This Corrigendum shall also be available on the Govt . of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in ( Act /Rules ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 
Under Secretary to Government . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

Annexture - I 


Accompanied to the Urban Developments Corrigendum No. TPB -4319 /386 /CR - 154 /UD - 11, 

dated 24th November 2020 


CORRIGENDUM 


( Corrigendum to Notice No. TPB -4319/ 386 / CR - 154 /UD - 11, dated 6th August 2020 ) 


Details 


Instead of 


Read as 


In the SCHEDULE of the 
Government Notice No. 
TPB -4319 / 386 / CR . 154 / 
2019 / UD - 11, 
dt . 6th August 2020 


..... land bearing CTS No. 1 , 2 , 
3/3 , 3/4 , 63B / 1, 63C / 1 , 66 , 88 , 
89 , 207 , 208 of Village Dahisar 
and CTS No. 532A , 534 , 661 
of Village Eksar ..... 


..... land bearing CTS No.1, 207 , 
208 of Village Dahisar and 
CTS No.532A , 534 of 
Village Eksar ...... 


NIRMALKUMAR P. CHAUDHARI, 
Under Secretary to Government. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ , कलम ३७ ( २ ) अन्वयेची अधिसूचना. 

क्रमांक टिपीएस -१२२० / ७ ९ ० / प्र.क्र .८ ९ / २० / नवि -१२.– ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / 
नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर, १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली असून, 
ती दिनांक २२ नोव्हेंबर, १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस-१२०१/ २७४ / प्र.क्र .२८ / २००९ / नवि -१२ , 
दिनांक ३ एप्रिल, २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये रस्त्यांचे जाळे असून , यामध्ये काही अस्तित्वातील रस्त्यांची रुंदी ९ .०० मी. पेक्षा कमी आहे. 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रस्ते ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करुन खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या रस्त्याचे रुंदीकरण प्रस्तावित करुन एकूण ३२ रस्ते 
९ .०० मी. व दोन रस्ते १२.०० मी. रुंदीचे दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ६ मार्च २०२० च्या पत्रान्वये सादर केला 
आहे. ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) : 


प्रत्यक्ष जागेवरील 


अ . क्र . 


रस्त्याचे नाव 


डी . पी . नुसार रस्त्याची 

रुंदी (मी. ) 


रस्त्याची रुंदी (मी. ) 


रस्त्यांची 
प्रस्तावित 
रुंदी (मी . ) 

( ५ ) 


( ४ ) 


७.६२ मी. रुंद 


९ .०० मी. 


डी.पी. रोड आहे . 
डी.पी. रोड नाही. 
डी.पी. रोड नाही. 
डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 
९ .०० मी . 
९ .०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१. रामवाडी (विष्णूनगर ) सारस्वत बँक ते वीर बाजी प्रभू ८.८५ मी . ९ .६५ ते 
देशपांडे मार्ग. 

८.९ ० मी . रुंद. 
२. हिंदु कॉलनी - ए - अनमोल हाईट्स ते यज्ञेश्वर सोसायटी. ४.९ ५ मी . ते ६.४५ मी. रुंद 
३. हिंदु कॉलनी - बी ( अत्रे कट्टा ) -पंपिग स्टेशन रोड . ४.६० मी. ते ४.९ ५ मी. रुंद 
४. बी केबीन - रोड ( मांजरेकरवाडी दातेवाडी ), 

सरासरी ६.१० मी. ६.३० ते 
शिवाजीनगर, नौपाडा मार्ग. 

६.८५ मी . रुंद . 
५. बी केबीन - रेल्वे कॉलनी रोड 

६.८० मी . ५.२० ते 

६.६० मी . रुंद. 
६. शेलारपाडा ( कोलबाड )-राजश्रीधाम सोसायटी ते ६.८० मी. , ५.६५ ते ७.२० 

ते ७.९ ५ व ५.६० मी. रुंद. 
७. त्रिमुर्ती लेन, ( टीप टॉप प्लाझाच्या मागे ), एल.बी.एस.मार्ग. ६.४० मी. ते ८.३० मी. रुंद 
८. पेंडसे लेन ( ब्राम्हण सोसायटी ), नौपाडा. 

सरासरी ८.८५ मी. ते 

५.८० मी . रुंद. 
९ . देवधर हॉस्पिटल ते सहकार सोसायटी लेन, ब्राम्हण ४.७० मी. , ३.४५ मी. ते 
सोसायटी, नौपाडा. 

६.४० मी. ते ६.०० मी. रुंद. 
१० अ विष्णूनगर - लेन नं .२ नौपाडा. 

६.५० मी. , ५.९ ० ते 

४.८० मी. रुंद. 
१० ब विष्णूनगर - लेन नं .३ नौपाडा. 

८.४० मी . ते ८.०० मी . रुंद 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


शेलारपाडा. 


९ .०० मी . 
९ .०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 
६.०० मी . रुंद 
डी.पी.रोड आहे. 
डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. रुंद 


९ .०० मी. 


डी.पी.रोड आहे. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी . 
९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


८.२० मी. 


११. सहयोग मंदिर लेन, नौपाडा 

६.३० मी . , ६.२० ते डी.पी. रोड नाही. 

६.३० मी. रुंद. 
१२. घंटाळी क्रॉस लेन - आर.बी.एल.बँक ते कल्पना सहनिवास ५.९ ० मी. ते ५.६० मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 

सोसायटी नौपाडा. 
१३. काका सोहोनी पथ , नौपाडा. 

४.९ ० मी . , ६.७० ते ७.३० ते डी.पी. रोड नाही. 

७.२० मी . रुंद. 
१४. राम मारुती क्रॉस लेन - डी.एन.एस.बँक ते नालंदा सोसायटी ६.४० मी. ते ५.५५ मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 
१५. महर्षी कर्वे रोड, नौपाडा 

४.९ ० मी. , ६.७० ते ७.३० ते डी.पी. रोड नाही. 

७.२० मी. रुंद. 
१६. स्वामी विवेकानंद रोड - गोखले रोड ते दया क्षमा 

८.७० मी. ते ७.१५ मी. रुंद ९ .०० मी. रुंद 
शांती सोसायटी. 

डी.पी.रोड आहे. 
१७. गावंड पथ ( भास्कर कॉलनी) नौपाडा. 

६.६५ मी . , ८.८५ मी. ते ७.६२ मी. रुंद 
९ .४० मी. रुंद. 

डी.पी.रोड आहे व 
गावंड बंगला ते गोखले 
रोड ९ .०० मी. रुंद 

डी.पी. रोड आहे . 
१८. राबोडी १ - पहिली राबोडी नाका ते रेहमानी हॉटेल ते ४.९ २ मी . - ५.० ९ मी. ते रस्त्याची काही लांबी 
जनरल कब्रस्तान प्रवेशद्वारा पर्यंत. 

६.०० मी. रुंद डी.पी. 
मध्ये दर्शविण्यात आली 
आहे. उर्वरित रस्ता 

अस्तित्वातील आहे. 
१ ९ . राबोडी -१, महापालिका व्यायाम शाळा ते कत्तलखान्यापर्यंत ५.५० मी. 

डी.पी. रोड नाही. 
२०. मदनलाल धिंग्रा मार्ग- पारीजात सोसायटी ते अमरज्योती ८.२० मी. , ६.३० ते 

डी.पी. रोड नाही. 
सोसायटी. 

७.२० मी. रुंद. 
२१. खारटन वसाहत येथील रस्ता 

५.५० मी. ते ६.०० मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 
२२. एम.जी.रोड येथील शिवतीर्थ सोसायटी ते नवनंदीनी ५.१० मी . ते ५.२० मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 

सोसायटी पर्यंतचा रस्ता. 
२३. साने गुरुजी पथ येथील अंबिका भवन ते सुनिता को - ऑप. ४.५० मी. ते ५.५० मी. डी.पी. रोड नाही. 

सोसायटी पर्यंतचा रस्ता . 
२४. एम.जी.रोड येथील शिवानंद सोसायटी ते इंद्रप्रस्थ सोसायटी ३.२५ मी. ते ३.०५ मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 

पर्यंतचा रस्ता . 
२५. गोखले रोड येथील ब्राम्हण सोसायटी जवळील 

७.९ ० मी . ते ८.०० मी. रुंद ६.०० मी . रुंद 
कै . गांगल मार्ग. 

डी.पी. रोड आहे. 
२६. गोखले रोड येथील ब्राम्हण सोसायटी मधील हितवर्धनी पथ. ८.१० मी. ते ७.७० मी. रुंद ६.०० मी. रुंद 

डी.पी. रोड आहे. 
२७. प्रभाग क्र . ११ मधील गोल्डन पार्क नाका ते मुक्ताईनगर ४.५० मी. ते ५.५० मी. खाजगी जागेमधील 
मार्ग पर्यंतचा रस्ता. 

अस्तित्वातील रस्ता. 
२८. कोटीलिंगेश्वर रोड बी केबीन , ठाणे. 

६.०० मी. ते ४.७० मी. रुंद डी.पी. रोड नाही. 
२ ९ . हॉलीक्रॉस शाळा मागे ते काझी अपार्टमेंट ते दत्त मंदीर. 

डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी . 


९ .०० मी. 
९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 


९ .०० मी . 


९ .०० मी. 


९ .०० मी. 
९ .०० मी . 


४.०० मी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४.०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


४.५० मी. ते ६.०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


डी.पी. रोड नाही. 


९ .०० मी. 


३०. गडकरी पथ क्रॉस रोड, कामधेनू प्रसाद इमारत ते मनसूबा 

बाझार इमारत. 
३१. कळवा शिवाजी चौक ते कळवा मेडीकल ते सहकार 

बाझार इमारत. 
३२. एस.बी.आय. ते डॉ.मुंजे बंगला, विष्णुनगर, नौपाडा / 

पानसरे बंगला ते डॉ.मुंज हॉस्पिटल विष्णुनगर, नौपाडा, 

ठाणे. 
३३. सरस्वती स्कुल ते दया क्षमा शांती बिल्डींग ते सर्व्हिस 

रस्ता. 
३४. एदलजी रोड ( दैनिक चिकन) ते एल.बी.एस.रोड 

( गीता सोसायटी ) 


५.२५ मी ., ४.७० ते ८.० ते 
४.७० मी. रुंद 


९ .०० मी. 


१२.०० मी. 


७.१५ मी . ते ८.३५ मी . , 
७.६५ मी. ते ७.८० मी. रुंद. 


डी.पी.रोड 


९ .१४ मी. 


९ .१४ मी. 


१२.०० मी. 


डी.पी.रोड 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलांपैकी रस्ता क्र .७ , २२ , २४ आणि ३० या रस्त्याबाबतचे फेरबदल प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊन उर्वरित रस्त्यांबाबतचे प्रस्तावित फेरबदल मंजूर 
करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करुन शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलांपैकी अ.क्र . ७ , २२ , २४ व ३० येथील रस्त्यांबाबतचे प्रस्तावित फेरबदल प्रलंबित 
ठेऊन उर्वरित रस्त्यांबाबतचे प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे : 

नोंद 
" प्रस्तावित फेरबदलापैकी अ.क्र .७ , २२ , २४ व ३० येथील रस्त्यांबाबतचे प्रस्तावित फेरबदल प्रलंबित ठेवून उर्वरित रस्त्यांबाबतचे 
फेरबदल प्रस्ताव, अस्तित्वातील रस्त्याचे रुंदीकरण दोन्ही बाजूस समान करण्याच्या अटीसापेक्ष मंजूर करण्यात येत आहेत . सदरचे मंजूर फेरबदल 
विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविण्यात आले आहेत. 


" 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल. 


: 


३. उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील 

( १ ) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई. 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा , जि . ठाणे. 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www . maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated 23rd November, 2020 . 


> 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 1220 /790 /C.R.89 /20 /UD - 12. — Whereas, the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned partly by the 
Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 /CR - 148 / 97 /UD - 12 , dated 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as “ the said 
Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November , 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201/274 /CR - 28 /2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan , road network having width of existing roads 
less than 9.00 mtr . is shown . ( hereinafter referred to as " the said Roads " ); 

And whereas , Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ), after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said 
Act , has submitted a modification proposal in the said Development Plan for widening of 32 roads 
to 9.00 mtr . width and 2 roads to 12.00 mtr . width as shown in Table below , to the Government for 
Sanction vide letter dated 6th March 2020 (hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 


Road Name 


Sr. 
No. 


Existing Road Width 

(Mtr .) 


Width of Road 
Road Width as per 

Proposed 
D.P. ( Mtr . ) u/s 37 ( 1 ) of 

the M.R. & 

T.P. Act, 1966 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


9.00 mtr . 


8.85 mtr . , 9.65 to 
8.90 mtr wide . 


7.62 Mtrs . Wide 
D. P. Road 


4.95 mtr . to 6.45 mtr . wide . No D.P.Road 


9.00 mtr . 


1. Ramwadi ( Vishnunagar ) -Sarswat Bank To 

Veer Baji Prabhu Deshpande Marg . 
2. Hindu colony - A -Anmol Hights to Yadneshwar 

Society. 
3. Hindu colony - B - Atre Katta ) -Pumping Station 

Road . 


4.60 mtr . to 4.95 mtr , wide . No D.P.Road 


9.00 mtr . 


No. D.P.Road 


9.00 mtr . 


4. B - Cabin Road (Manjrekarwadi Datewadi ) 

Shivajinagar Naupada Marg. 
5. B - Cabin Railway Colony Road . 


Average 6.10 mtr . , 
6.30 mtr . to 6.85 mtr , wide . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


6.80 mtr . , 5.20 mtr . to 
6.60 mtr . 


9.00 mtr . 


6. Shelarpada ( Kolbad ) -Rajshridham Society to 6.80 mtr . , 5.65 to 7.20 to No.D.P.Road 
Shelarpada . 

7.95 & 5.60 mtr . wide . 
7. Trimurti Len , ( Behind Tip Top Plaza ) L.B.S.Marg. 6.40 mtr . to 8.30 mtr . wide . No.D.P.Road 
8. Pendase Len ( Bramhan Society ), Naupada . Average 8.85 mtr . to 

6.00 Mtrs . Wide 
5.80 mtr . wide . 

D.P.Road 


9.00 mtr . 


9.00 mtr . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


9. Devdhar Hospital to Sahkar Society Len , 

Bramhan Society , Naupada . 
10A Vishnunagar- Len No.2 , Naupada . 


4.70 mtr . , 3.45 mtr . to 
6.40 to 6.00 mtr , wide . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


6.50 mtr ., 

5.90 to 
4.80 mtr . wide . 


10B Vishnunagar- Len No.3 , Naupada . 


8.40 mtr . to 8.00 mtr . wide . 9.00 Mtrs . Wide 


9.00 mtr . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


D.P.Road 


11. Sahyog Mandir Len , Naupada . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


6.30 mtr . , 6.20 to 
6.30 mtr . wide . 


5.90 mtr . to 5.60 mtr . wide . No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


12. Ghantali Cross Len -R.B.L . Bank to Kalpana 

Sahniwas Society , Naupada . 
13. Kaka Sohoni Path , Naupada . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


4.90 mtr . , 6.70 to 7.30 to 
7.20 mtr . wide . 


6.40 mtr . to 5.55 mtr . wide . No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


14. Ram Maruti Cross Len -D.N.S . Bank to Nalanda 

Society . 


15. Maharshi Karve Road , Naupada . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


4.90 mtr . , 6.70 mtr . , 
7.30 mtr . to 7.20 mtr , wide . 


9.00 mtr . 


16. Swami Vivekanand Road - Gokhale Road to 

Daya Kshama Shanti Society . 
17. Gavand Path ( Bhaskar Colony ) , Naupada . 


8.70 mtr . to 7.15 mtr , wide 9.00 Mtrs . Wide 

D.P.Road 


9.00 mtr . 


6.65 mtr . , 8.85 mtr . to 
9.40 mtr . wide . 


7.62 9.00 Mtrs Wide 
D.P.Road & 9.00 
Mtrs . Wide D. P. 
Road from Gavand 
Banglow to Gokhale 
Road . 


9.00 mtr . 


18. Rabidi 1 -First Rabodi Naka to Rehmani Hotel to 

General Kabrasthan Gate . 


4.92 mtr . - 5.09 mtr . to 
8.20 mtr . wide . 


6.00 Mtrs . Wide 
D.P.Road for some 
length and Balance 
length is Existing 
road . 


5.50 mtr , wide . 
8.20 mtr ., 

6.30 to 
7.20 mtr . wide . 


No.D.P.Road 
No.D.P.Road 


19. Rabodi 1 , Municipal Gym to Slaghterhouse. 
20. Madanlal Dhingra Marg -Parijat Society to 

Amarjyoti Society . 
21. Khartan Vasahat Road . 


9.00 mtr . 
9.00 mtr . 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


5.50 mtr . to 6.00 mtr . 
wide . 


5.10 mtr . to 5.20 mtr . wide No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


22. Road from Shivtirth Society to Navnadini 

Society at M.G.Road . 


4.50 mtr . to 5.50 mtr 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


3.25 mtr . to 3.05 mtr . wide No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


23. Road from Ambika Bhavan to Sunita Co -op . 

Society at Sane Guruji Path . 
24. Road from Shivanand Society to Indraprasta 

Society at M.G.Road . 
25. Brahman Society near Late Gangal Marg at 

Gokhale Road . 


7.90 mtr . to 8.00 mtr wide 


9.00 mtr . 


6.00 Mtr , wide 
D.P.Road 


8.10 mtr . to 7.70 mtr wide 


9.00 mtr . 


26. Hitvardhini Path in Brahman Society near 

Gokhale Road . 


6.00 Mtr , wide 
D.P.Road 


4.50 mtr . to 5.50 mtr wide 


9.00 mtr . 


27. Golden Park Naka to Muktai Marg at 

Prabhag No.11 
28. Kotilingeshwar Road , B - Cabin , Thane.. 
29. Kazi Apartment to Datta Mandir behind Holy 

Cross School . 


Existing Road in a 
private spaces 
No.D.P.Road 


6.00 mtr . to 4.70 mtr wide 


9.00 mtr . 


4.00 mtr 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


4.00 mtr 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


30. Gadkari Path Cross Road , Kamdhenu Prasad 

Building to Mansuba Building . 
31. Shivaji Path to Kalwa Medical to Sahakar Bazar 

Building at Kalwa . 


4.50 mtr . , 6.00 mtr 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 


-कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


No.D.P.Road 


9.00 mtr . 


32. S.B.I. to Dr.Munje Bangla , Vishnunagar, 

5.25 mtr . , 4.70 mtr . to 
Naupada /Pansare Bunglow to Dr.Munj Hospital, 8.00 to 4.70 mtr , wide 

Vishnunagar, Naupada, Thane. 
33. Sarswati School to Daya Kshama Shanti Building 7.15 mtr . to 8.35 mtr . 
to Service Road . 

7.65 mtr . to 7.80 mtr . wide 
34. Edalji Road ( Dainik Chicken ) to LBS Road 

9.14 mtr . 
( Geeta Society Road ) . 


9.00 mtr D.P.Road 


12.00 mtr . 


9.14 mtr D.P.Road 


12.00 mtr . 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification partly , by keeping the Proposed Modification pending in respect of 
roads shown at Sr. No. 7 , 22 , 24 and 30 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the proposed modification partly , keeping the 
Proposed Modification in respect of roads at Sr. No. 7 , 22 , 24 and 30 pending , as described below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


CG 


>> 


Out of the Proposed Modification , excluding the modification of roads at Sr.No.7 , 22 , 24 
and 30 , the remaining Proposed Modification of roads are sanctioned subject to the widening of 
roads equally on both sides of existing roads . This modifications are shown on the part plan of the 
Development Plan . 

2. This sanctioned modifications shall come into force from the date of publication of this 
Notification in the Maharashtra Government Gazette . 

3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 

( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai. 

( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
4. This notification shall also be published on the Government Website at 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी 
संदर्भ : - १. श्री . अ . सि . आवटे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खेड यांचा दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० ते 

१२ नोव्हेंबर २०२० असा सात दिवसांचा अर्जित रजेचा अर्ज. 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक बी-२ / ४८४४ / सन २०२०.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
उपरोक्त संदर्भ क्र . १ चे अर्जित रजेला जोडून पुढील अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत 
येत आहे 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 
परिवर्तीत रजा 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

सोडणेचा/ कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ . 


श्री. अ . सि . आवटे, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खेड. 


२८१ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० 
ते दिनांक १२ नोव्हेंबर 
२०२० पर्यंत सात दिवस 
अर्जित रजा. 


दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत तसेच 


रजा 


श्री. डी. एल . निकम, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश, रत्नागिरी 
यांचेकडे दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०२० चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० 
चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपर्यंत. 


दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते १७ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीमधील दिवाळी सुट्टी भोगणेबाबतचा वेगळा आदेश अलाहिदा करण्यात 
येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० . 


एम . क्यु . एस . एम. शेख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 
वाचल.- ( १ ) श्रीमती पी.पी.बनकर, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगांव, जिल्हा रायगड , यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर 

२०२० ते १२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासुन ते 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . ७३५ / 
२०२० , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा अर्ज. 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४७४५ / २०२०. – श्रीमती पी . पी . बनकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगांव , जिल्हा रायगड , 
यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते १२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडुन , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासुन ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पर्यंत कोविङ -१ ९ च्या निर्देशांना अधिन राहुन 
मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरुन किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापुर्वी प्रबंधक , जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती पी. पी. बनकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -१, माणगांव, जि . रायगड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती पी. पी. बनकर, ह्या अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माणगांव , जिल्हा रायगड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

श्रीमती पी. पी. बनकर , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार श्री. आर . जी. मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील. 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२० . 


आर . जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

१३ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 
वाचले.- ( १ ) श्री. एम.व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांचा यांची दि. ९ नोव्हेंबर २०२० ते १२ नोव्हेंबर २०२० अशी 

एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० व पुढील दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून , तसेच दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासुन 

ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . ५३३ / 
२०२० , दिनांक १३ मे २०२० रोजीचे अर्ज . 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४७६१ / २०२० . – श्री . एम.व्ही. तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते १२ नोव्हेंबर 
२०२० अशी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० 
रोजीच्या दिवाळी सुट्टीला जोडुन, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं. पासुन ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पुर्वीपर्यंत , 
कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधिन राहुन मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरुन किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली वैदयकीय चाचणी करुन तसा अहवाल रुजु 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एम. व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम . व्ही. तोकले हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. एम . व्ही. तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती. एस . जे . डोलारे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील. 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


आर . जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग 
वाचले . ( १ ) श्रीमती. एस . जे. डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दि. २० नोव्हेंबर २०२० ते दि. २७ नोव्हेंबर २०२० 

अशी आठ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस 
व पुढील दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पुर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . ९ ३८ / 
२०२० , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा अर्ज. 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४७६२ / २०२०.- श्रीमती. एस.जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांची दि . २० नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० अशी आठ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी 
सुट्टीस व पुढील दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पासुन ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० 
रोजीच्या का.वे.पुर्वीपर्यत, कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहुन मुख्यालय सोडण्यांच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

तसेच सुट्टीवरुन किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापुर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती. एस . जे . डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत 

म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती. एस . जे . डोलारे , ह्या अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती. एस . जे . डोलारे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर . कर्जत यांजकडे राहील. 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग. 


. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 


वाचले . ( १ ) श्री. स . दि. कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर रोहा, यांचा दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२० 

अशी एकूण आठ दिवसांची अर्जित रजा , मागील दिवाळीच्या सुट्टीला जोडुन व पुढील दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक 
२ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडुन, तसेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. नंतर पासुन ते दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०२० रोजीचे का.वे. पुर्वी पर्यंत, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . ६ ९ १ / २०२० , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा अर्ज. 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ४७६३ / २०२०. – श्री. स . दि. कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर रोहा, यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण आठ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिवाळीच्या सुट्टीला जोडुन व पुढील दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक 
२ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सुट्टीस जोडुन , तसेच दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पासुन ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०२० रोजीचे का.वे.पुर्वी 
पर्यंत , कोविड-१ ९ च्या निर्देशांना अधिन राहुन मुख्यालय सोडण्यांची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरुन किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगुन परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापुर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. स . दि. कमलाकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री.स.दि.कमलाकर, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. स . दि. कमलाकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. सी. यु . शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , रोहा यांजकडे राहील. 


रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


आर . जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 
वाचले : श्री. सी. यु . शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर रोहा, यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० 

अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० , 
रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नंतर पासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे 
का.वे.पूर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . ६ ९ २ / २०२० , दिनांक ३१ नोव्हेंबर २०२० 
रोजीचा अर्ज. 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ४७६४ / २०२०. – श्री. सी. यु . शिपकुले, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर रोहा, यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
१२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२० , 
रोजीच्या दिवाळी सुट्टीस जोडून , दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नंतर पासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२० रोजीचे का.वे.पुर्वीपर्यंत, 
कोविड-१९चे निबंधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. सी. यु . शिपकुले यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. सी. यु . शिपकुले, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, रोहा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. सी. यु. शिपकुले, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. एस . डी. कमलाकर , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , रोहा यांजकडे राहील. 


जिल्हा न्यायालय , रायगड- अलिबाग, 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 


वाचले : श्री. व्ही. आर . डोईफोडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड, यांचा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० रोजीची किरकोळ रजा 

रद्द होऊन दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक 
२४ ऑक्टोबर २०२० , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मिळणेबाबतचा जा . क्र . १० ९ ४ / २०२० , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीचा अर्ज. 


जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग आदेश 


जावक क्र . ४५३ ९ / २०२० , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० 


अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४७६७ / २०२०.– श्री. व्ही. आर . डोईफोडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड, यांचा दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० 
रोजीची मंजूर झालेली किरकोळ रजा रद्द होऊन दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० ते दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२० , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२० व दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० 
रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. व्ही . आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. व्ही. आर . डोईफोडे हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. व्ही. आर . डोईफोडे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही. आर . कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगांव यांजकडे 
राहील. 


आर . जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग 


जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


, 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग 
वाचले : श्री. एन. बी . लवटे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जि . रायगड यांचा दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक १२ नोव्हेंबर 

२०२० अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी सुट्टीला जोडून, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक 
१७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबत जा . क्र . ८२५/२०२० , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० रोजीचा अर्ज. 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ४७६८ / २०२०. – श्री . एन . बी . लवटे, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जि . रायगड यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० ते 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० अशी एकूण ०४ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या व दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२० ते दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या दिवाळी सुट्टीला जोडून, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या 
का.वे. पूर्वीपर्यंत, कोविड -१ ९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

तसेच सुट्टीवरून किंवा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापूर्वी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड - अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एन . बी. लवटे यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जि . रायगड येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एन. बी. लवटे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, पनवेल, जिल्हा - रायगड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एन . बी. लवटे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं पासून ते दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एम. ए . आनंद, जिल्हा न्यायाधीश -२, पनवेल, जि . रायगड, यांजकडे राहील. 

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.नं.पासून ते दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या का.पूर्वी पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री. आर . जी. अस्मर , जिल्हा न्यायाधीश-१, पनवेल, जि . रायगड, यांजकडे राहील. 


जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२० . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १८ आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ चे 

नियम १७ अन्वये प्रारूप आदेश 
वाचावे : ( १ ) शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०२० रोजीचा तक्रार अर्ज. 

( २ ) श्री. उदयराज तिवारी ( फ्लॅट नं . ६०४ ) व इतर २५ सभासद यांचे दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजीचे पत्र 
( ३ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजीचे पत्र 
( ४ ) या कार्यालयात दिनांक ५ मार्च २०२० व दिनांक १७ मार्च २०२० रोजी घेण्यात आलेली सुनावणी 
( ५ ) विशेष सर्वसाधारण सभा दिनांक २६ जानेवारी २०२० 
( ६ ) संस्थेचे लेखी म्हणणे दिनांक २८ जानेवारी २०२० 
( ७ ) शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ यांचे दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजीचे पत्र 
( ८ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १८ व नियम १ ९ ६१ मधील नियम १७ मधील तरतूद 


प्रस्तावना 


जि . 


क्रमांक उपनि / कल्याण ता . / बी -४ / शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ / हौ / क .१८ व नियम १७ / ४० ९ १ / सन २०२०. – ज्याअर्थी, शिव 
अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , 
ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० आणि नियमानुसार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून तिचा नोंदणी क्र . 
टीएनए / केएलएन / एचएसजी / (टीसी ) / २१४३२ / २०० ९ -१० असा आहे आणि 

ज्याअर्थी, यांना उक्त नमूद वाचावे क्र . १ अन्वये शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, 
मुरबाड रोड, योगीधाम जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे या संस्थेतील बिल्डींग नं . १ , २ , ३ यांचेकडून संस्थेच्या 
विभाजनासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर या कार्यालयात बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ यांना सुनावणी करिता बोलविण्यात आलेले होते. 
दिनांक ५ मार्च २०२० व १७ मार्च २०२० रोजी त्याबाबत सुनावणी घेण्यात आल्या . सदर सुनावणी दिवशी संस्थेतर्फे चेअरमन श्री. इंद्रजीत 
कर्णीक , सेक्रेटरी श्री. परपजित अरोरा, खजिनदार श्री. झीनत शेख व इतर सदस्य हे उपस्थित होते . 

सदर सुनावणीत शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ विंगच्या सभासदांनी खालील मुद्दे मांडले : 

( १ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ४ चे सभासद हे वेळेवर मेन्टेनन्स ( मासिक देखभाल खर्च) देत नाहीत त्यामुळे त्या बिल्डींगचा मासिक 
खर्चाचा ताण शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ व ३ वर पडतो सर्व बिल्डींग एकत्र असल्यामुळे हा खर्च करावा लागत आहे. 

( २ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ४ चे आजही येणे ( मासिक देखभाल खर्च) अंदाजे ४ ते ५ लाख बाकी आहे सदरचे मासिक खर्च 
जमा करण्याबाबत कमेटीने त्यांना वारंवार लेखी व तोंडी सांगितले आहे तरीही बिल्डींग नं . ४ चे सदनिकाधारक हे पैसे देण्यास टाळाटाळ 
करीत आहेत . 


( ३ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ४ ला कल्याण - डोंबिवली महानगर पालिकेकडून आजही इमारत पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आलेला 
नाही फक्त भाग दाखला देण्यात आला आहे कारण बिल्डींगच्या बाजुने रेल्वेची हाय टेन्शनची वायर गेली असल्याने पूर्ण सी. सी. दिली 
गेली नाही. त्यामुळे बिल्डींग नं . ४ ही अनाधिकृत ठरवण्यात येऊ शकते व भविष्यात आम्हाला तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ नये या 
कारणास्तव बिल्डींग नं . ४ पासून वेगेळे होणे आवश्यक आहे. 

( ४ ) शिव अमृत धाम बि. नं . ४ ला पार्किंग असून देखील बिल्डींग नं . ४ चे सभासद मुद्दाम बि . नं . १ , २ , ३ मध्ये गाडी पार्क 
करीत आहेत एकत्र सोसायटी असल्याचा जाणुन बुजुन फायदा घेत आहेत. तसेच त्यांच्या बिल्डींग समोर जागा असतानाही कोणताही कार्यक्रम 
तिथे न करता विनाकारण बि . नं . १ , २ , ३ समोर करीत असतात . 


( ५ ) शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ चे मीटर कनेक्शन वेगवेगळे आहेत तसेच पाण्याची लाईनही वेगळी 

असून 

पाणी 
टाक्या ही वेगवेगळ्या आहेत तसेच लिफ्ट ही वेगवेगळ्या आहेत. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 
( ६ ) शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप हौसिंग सोसा लि . , या संस्थेच्या विकासकाने संस्थेच्या ऑफीससाठी बिल्डींग 
नं . ४ मध्ये एकूण ४ बिल्डींगसाठी एकत्रित गाळा नं . ४ हे सोसायटी ऑफीस म्हणून दिले आहे. त्यांची नोंद सरकारी दप्तरी घेण्यात 
आली आहे. 


( ७ ) कलम १८ प्रमाणे उप निबंधकांनी सक्तीने विभाजन करावे. शिव अमृत धाम बि . नं . ४ ची सभासद संख्या शिव अमृत धाम 
बि . नं . १ , २ , ३ मधील सभासदांपेक्षा कमी असल्याकारणाने बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शिव अमृत धाम 
बि . नं . १ , २ , ३ व ४ चे विभाजन व्हावे म्हणून मागणी आहे. 

शिव अमृत धाम बि . नं . ४ च्या सभासदांनी खालीलप्रमाणे म्हणणे मांडले : 

( १ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ४ मधील सदनिका धारकांनी सदरच्या बिल्डींगच्या विभाजना बाबतीत आपला विरोध दर्शविला तसा 
ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सोसायटी मधील अध्यक्ष व सचिवांच्या समोर ठेवण्यात आला व रजिस्टर मध्ये तशी नोंद करण्यात 
आली व तरीही सोसायटीचे इमारत विभाजनाचे काम सुरू आहेत . 

( २ ) सोसायटीमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे. सदरच्या इमारतीचे विभाजन का व कशासाठी पाहीजे असा प्रश्न आमच्या समोर 
पडला आहे. सदरच्या सोसायटीचे विभाजन झाल्यास सदरच्या सोसायटीचे सर्व कारभार हे विस्कळीत होणार आहेत. अशी आमच्या सर्वांची 
खात्री आहे. त्याचप्रमाणे काही सदनिका धारक हे पक्षाचा धाक दाखवून व आपली मनमानी करून सदरच्या सोसायटीचे विभाजन करू पाहत 
आहे. त्यामुळे सदरच्या इमारत विभाजनाबद्दल शिव अमृत धाम बि . नं . ४ मधील सर्व सदनिका धारकांच्या समस्या सोसायटी विभाजनाबद्दल 
विरोध / हरकत आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटी मधील सभासदांनी कोणत्याही नियमांचे व अटीचे पालन केलेले नाही. 


सुनावणीनंतर या कार्यालयाने दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पत्राने श्रीमती शिल्पा बंगेरा यांना सदर विभाजनाच्या प्रस्तावास स्थळ 
पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या, त्यास अनुसरून श्रीमती शिल्पा बंगेरा यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० 
रोजी संस्थेस भेट देऊन खालीलप्रमाणे स्थळ पाहणी अहवाल दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी सादर केलेला आहे 


( १ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ साठी प्रवेशद्वार स्वतंत्र आहे. 


( २ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ साठी स्वतंत्र लाईट मीटर आहे. 
( ३ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ साठी स्वतंत्र पाण्याची टाकी व पाणी मीटर आहे. 


( ४ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ 


महानगरपालिका टॅक्स अॅसेसमेंट वेगळे आहे. 


( ५ ) बिल्डर प्रमोटर यांनी इमारत बांधणेपूर्वी संबंधीत महानगरपालिकेकडुन वीज, पाणी या गोष्टी विभागून इमारतीचा आराखडा मंजूर 
केला होता असे पहावयास मिळाले. 


( ६ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ विंग साठी लिफ्ट स्वतंत्र आहे. 


( ७ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ विंग साठीचा स्टेअर केस स्वतंत्र आहे. 


( ८ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ विंग साठी पाणी कनेक्शन, सोलर सिस्टीम स्वतंत्र आहे. 


( ९ ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ साठी अग्निशामक यंत्रणा स्वतंत्र आहे. 


( १० ) बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ साठी प्रॉपर्टी टॅक्स स्वतंत्र आहे . 


ज्याअर्थी, संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या पत्राने दिनांक १० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत 
बिल्डींग नं . १ , २ , ३ , व ४ सभासदांची मंजूरी घेण्यात आली होती परंतु दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या विभाजनाच्या प्रस्तावात बिल्डींग 
नं . १ , २ , ३ पासून बिल्डींग नं . ४ ही स्वतंत्र करण्यात यावी अशी नजरचुकीने विनंती करण्यात आली होती. तरी याबाबत विनंती करण्यात 
येते की , बि . नं . १ , २ , ३ , ४ असे ठरावाप्रमाणे विभाजन व्हावे. तसेच बिल्डींग नं . ४ च्या सभासदांचे दिनांक १० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीच्या 
सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाला हरकत नसल्याचे कळविल्याचे पत्र सादर केले आहे. 


ज्याअर्थी, संस्थेच्या बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ मधील सभासदांनी स्वतंत्र संस्था होण्यास मागणी केलेली आहे व याबाबत विशेष 
सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित करण्यात आलेला असून , इमारत क्र . १ , २ , ३ व ४ मधील सभासदांची मागणी न्याय्य आहे अशी माझी 
खात्री झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


त्याअर्थी, संस्थेच्या व सभासदांच्या हिताचे दृष्टीने व्यवस्थापन , दैनिक देखभाल इत्यादी विचारात घेता, सहकार चळवळीच्या निकोप 
वाढीसाठी, सार्वजनिक हितार्थ, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १८ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६१ 
चे नियम १७ अन्वये मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्राप्त प्रस्तावावर नियम १७ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्राथमिक मंजुरी देणे योग्य व कायदेशीर 
होईल असे मत झाल्याने मी खालीलप्रमाणे मसुदा आदेश देत आहे : 


- : मसुदा आदेश : 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १८ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १७ मधील तरतुदीनुसार मी, प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण तालुका, कल्याण शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि .. गौरीपाडा, 
मुरबाड रोड , योगीधाम जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण . जि . ठाणे नोंदणी क्र : - टीएनए केएलएन / एचएसजी / ( टीसी ) / २२५७ ९ / 
२०१०-२०११ या संस्थेचे विभाजन करून सोबत जोडलेल्या यादीप्रमाणे बिल्डींग नं . १ , २ , ३ व ४ मधील सभासदांसाठी स्वतंत्र नवीन 
संस्था खालील विभाजनाच्या योजनेसह नोंदणी करण्याचे आदेश देत आहे : 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


सभासद संख्या 


३० 


शिव अमृत धाम बि . नं . १ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम 

२३ 
जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
( २ ) शिव अमृत धाम बि . नं . २ , को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम 

जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
( ३ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ३ को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम 

३० 
जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे 
( ४ ) शिव अमृत धाम बि . नं . ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम 

जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे 

बिल्डींग नं . १ , बिल्डींग २ , बिल्डींग ३ व बिल्डींग ४ या संस्थांचे एकत्रित ऑफीस 
वरीलप्रमाणे नवीन प्रस्तावित संस्थेचा नोंदणीचा प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ नूसार मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द करून प्रस्तावित संस्थांची नोंदणी करण्यात येईल व त्यांना स्वंतत्र नोंदणी क्रमांक देण्यात 
येईल. 


३३ 


१ 


( १ ) सभासदत्व : - मूळ संस्थेचे वरीलप्रमाणे विभाजीत झालेले ४ संस्थेचे सभासद हे त्या त्या संस्थेचे सभासद झाल्याचे मानण्यात 
येईल. 


( २ ) कार्यक्षेत्र : उपरोक्त नव्याने नोंदणीकृत होणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे त्या संस्थेच्या इमारतीसाठी स्वतंत्र 
भागापुरते मर्यादित राहील. 


( ३ ) संस्थेचे वर्गीकरण व उपविधी : नवीन नोंदणीकृत होणाऱ्या (विभाजित झालेल्या ) संस्थेचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहील. सदर संस्थेसाठी आदर्श उपविधी मंजूर करून देण्यात येतील. त्याप्रमाणे 
सदर संस्थेचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व संस्थेचे मंजूर उपविधीनुसार चालविले 
जाईल. 


( ४ ) व्यवस्थापन : - संस्थेच्या विभाजनानंतर अस्तित्वात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थेचे व्यवस्थापन हे त्या त्या संस्थेच्या पहिल्या 
सर्वसाधारण सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा , नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे. हंगामी 
समितीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कायदा व नियम व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापकीय समितीची निवडणूक घेण्याची कार्यवाही 
करील व अशा निवडलेल्या व्यवस्थापक समिती संस्थेचे व्यवस्थापन कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार करावयाचे आहे. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 
( ५ ) कर्तव्य व अधिकार : उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला स्वतंत्र नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याने ती 
नोंदणीकृत संस्था म्हणून समजली जाईल . या कार्यालयाकडून मंजूर करून देण्यात येणाऱ्या आदर्श उपविधीनुसार सभासदांची कर्तव्य, अधिकार 
व जबाबदाऱ्या असतील. उपरोक्त विभाजीत सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
व मंजूर उपविधी नुसार त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व सबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा सबंधित अधिकारी निर्देशित 
करील त्याप्रमाणे माहिती पुस्तके महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त भाषेमध्ये ठेवतील . 


( ६ ) मालमत्ता व जबाबदारी : मूळ शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, 

मुरबाड 
रोड, योगीधाम जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे या संस्थेच्या 

मार्च २०१ ९ अखेरच्या ताळेबंदातील 
तपशिलाप्रमाणे मालमत्ता व जबाबदारी आधारभूत धरून ज्या दराने रकमा जमा करण्यात येतील, त्या दराने विभाजीत संस्थेची मालमत्ता 
व जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या संदर्भात सध्याच्या मूळ शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी 
लि . , गौरीपाडा, मुरबाड रोड, योगीधाम जवळ , कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे च्या व्यवस्थापनास याद्वारे आदेशित करण्यात 

मूळ संस्थेचा मार्च २०१ ९ चा ताळेबंद पत्रक आधारभूत धरून येणी व देणी मूळ व नवीन संस्थामध्ये विभागणी करून त्याबाबतचा 
अहवाल व माहीती दोन महिन्याचे आत या कार्यालयाकडे सादर करावी. 


येते की, 


( ७ ) सामाईक सुविधांची मालकी व व्यवस्थापन : - उपरोक्त नव्याने नोंदण्यात येणाऱ्या विभाजीत संस्थेमध्ये ज्या सुविधा आहेत, 
त्याची खालीलप्रमाणे व्यवस्था करण्यात येईल : 


१ . मोकळी जागा : - संस्थेच्या आवारात असलेली मोकळी जागा हिशोबात घेऊनच विभाजीत संस्थेमध्ये संस्थेच्या 

एकूण 

जागेची 
वाटणी शास्त्रीय पध्दतीने केली जावी. 


२ . 


मुख्य प्रवेशद्वार : - मुख्य प्रवेशद्वार हे चारही संस्थांना सामाईक वापर करता येईल. 


३ . ड्रेनेज लाईन : संस्थेच्या आवारात ड्रेनेज लाईन आहे. ती सामाईक राहील त्याचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च दोन्ही संस्थामध्ये 
भागीदारी करार करून करण्यात येईल . 


४ . साफ सफाई : दोन्ही संस्थेच्या आवारातील साफ सफाई सामाईक राहील. त्याचे व्यवस्थापनासाठीचा खर्च दोन्ही संस्थामध्ये 
भागीदारी करार करून करण्यात येईल. 


कन्व्हेअन्स डीड : - संस्थांच्या हिश्श्याप्रमाणे नवीन कन्व्हेअन्स डीड हे कायदेशीर सल्लागाराकडून करून घ्यावे. याची जबाबदारी 
संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडे राहील. 


६. विद्युत डिझेल जनरेटर : - विद्युत डिझेल जनरेटरचा वापर चौघांनी सामाईक करावयाचा आहे . डिझेल जनरेटर सेटचे 
व्यवस्थापन व दुरुस्तीसाठीचा खर्च चारही संस्थांमध्ये भागिदारी करार करून करण्यात येईल. 
( ८ ) कागदपत्रे व दस्तऐवज : 

: - मुळ शिव अमृत धाम बि . नं . १ , २ , ३ व ४ को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . , गौरीपाडा, 
मुरबाड रोड, योगीधाम जवळ, कल्याण ( पश्चिम ), ता . कल्याण , जि . ठाणे चे सर्व हिशोबाची कागदपत्रे व दस्तऐवज विभाजनाचे तारखेपर्यंतची 
येणी, देणी, नविन संस्थेमध्ये वर्ग झाल्यावर हिशोबाचे लेखापरिक्षण अद्यावत करण्यात येईल व लेखापरिक्षण अहवाल विभाजीत संस्थेचे 
व्यवस्थापक समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. ज्या धारिका व कागदपत्रे विभाजीत संस्थेशी सामाईक असतील व आवश्यक असतील 
तर ती संस्थेने आपआपल्या स्तरांवर स्वतंत्ररित्या ठेवावीत. उपविधीतील तरतुदीनुसार निवडून आलेली व्यवस्थापक समिती कागदपत्रे व 
दस्तऐवजाची मालकी स्विकारेल. त्यानंतर भविष्यात नवीन संस्थाचे कागदपत्रे व दस्तऐवज तसेच हिशोबाची पुस्तके ठेवणे इ . हे संबंधित 
संस्थेचे व्यवस्थापनाचे कर्तव्य असेल व त्यास ते जबाबदार राहतील. 


( ९ ) मालमत्ता व हस्तांतरण : - संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ व भारतीय नोंदणी अधिनियम, १ ९ ०८ मध्ये 

नमूद 

केले 
असले तरीही मूळ संस्थेचे विभाजन करून नवीन संस्थेची नोंदणी केल्यामुळे संस्थेची मत्ता व दायित्व मूळ संस्था व नवीन संस्थेच्या नावे 
होण्याबाबत पुरेसे अभिहस्तातंरण पत्र असेल व त्यासाठी मूळ संस्थेचे नवीन संस्थेच्या नावे हस्तांतरण पत्र करण्याची आवश्यकता नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


( १० ) न्यायिक कार्यवाही : 

मूळ संस्थेचे विभाजन करून मूळ संस्था कायम ठेवून बि. नं . १ , २ , ३ , व ४ साठी स्वतंत्र नविन 
संस्था नोंदणी करण्यात येणार असल्याने विभागणी केलेल्या संस्थेचे कोणतेही हक्क किंवा बंधने यावर परिणाम होणार नाही. जी न्यायिक 
कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही आणि तद्नंतर अशी 
न्यायिक कार्यवाह नव्याने संस्थेस व संस्थेविरुध्द चालू ठेवता येईल. 


( ११ ) वाद : विभाजनाचे आदेशाचे अंमलबजावणी संबंधी काही वाद निर्माण झाल्यास त्या सबंधी खालील सही करणार यांचेकडे 
निर्णयासाठी येईल व त्या संबंधीचा या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहील व तो सर्वाना बंधनकारक राहील. 


सदरचा आदेश मी माझे सही व शासन मुद्रेसह आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० रोजी देत आहे. 


प्रियंका गाडीलकर, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 


कल्याण , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० . 


कल्याण तालुका, कल्याण . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 
उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग उप विभाग, अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक उविअ/ कात -२ / भूसंपादन / चेंढरे / एसआर नं १ वाढीव क्षेत्र / २०१५ / २०२०.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र.संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२, दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे. असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे .(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग, उप विभाग अलिबाग तहसिल कार्यालय अलिबागच्या मागे, 
ता . अलिबाग यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 


२५ 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव चेंढरे , तालुका अलिबाग, जिल्हा रायगड 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


सिटी सर्व्हे क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


स.नं. १०१/२ 


१३५५ 


०-०३-० 


एकूण 


-०३-० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


मौजे चेंढरे, ता . अलिबाग येथील पोलीस दलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलद 
प्रतिसाद पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलीस मोटरवाहन विभाग इ . प्रयोजनासाठी 


अधिसूचना 
निर्गमित 
करण्यापूर्वी 
*** येथे 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


मजकूर 


भरावा 


मौजे चंढरे, ता . अलिबाग येथील पोलीस दलातील नव्याने स्थापन झालेल्या जलद 
प्रतिसाद पथक , दंगा नियंत्रण पथक , पोलीस मोटर वाहन विभाग इ . प्रयोजनासाठी 
संपादन करण्यात येणारी जमीन जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असली तरी ती 
चेंढरेच्या हद्दीत येते. पोलीस मुख्यालयाच्या परिसरात प्रस्तावित भूसंपादनाच्या 
जमिनीशेजारी तळकरनगर येथे १००-१२५ घरांची वस्ती आहे. दंगलरोधक पथकाच्या 
कवायती व सरावाकरिता निवडलेली जागा पोलीस मुख्यालयाला लागून असल्याने 
सोयीची आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडा मैदानाला लागूनच आहे. या ठिकाणी 
पोलीस नियमित सराव करतात व याची परिसरातील नागरिकांना माहिती आहे व 


सवय आहे. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अलिबाग शहराचे औद्योगिक महत्त्व, वाढते नागरिकरण व पर्यटन वाढते महत्त्व 
लक्षात घेता, येत्या दशकात अलिबाग शहराचा विकास आणि विस्तार वेगाने होईल. 
वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत ग्रामीण ते शहरी स्थलांतर तर होतेच परंतु परप्रांतीय 
स्थलांतरसुद्धा वेगाने होत आहे. याचा नागरी सुविधांवर खूप ताण येतो, रोजच्या 
जगण्यासाठी संघर्ष वाढतो व गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढते. गुन्हेगारांना पकडणे, शिक्षा 
करणे व गुन्हेगारी वृत्तीला प्रतिबंध करणे या सर्व आघाड्यांवर पोलीस यंत्रणेला काम 
करावे लागते. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस दलाची भूमिका व 
कर्तव्य महत्त्वाचे ठरते . या दृष्टिने स्थानिक पोलीस दलाकडे दंगलरोधक पथक व 
शीघ्रकृतीदल असणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकांना सुरक्षित व आश्वासक वाटते. 
या पथकाचा नियमित सराव पोलीस मुख्यालयाच्या परिसरात होतो. आजुबाजूच्या 
वस्तीमधील ९ ० टक्के लोकांना दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतिदलामुळे सुरक्षित 
वाटते . 


लोकांच्या मते ( १ ) सुरक्षिततेची भावना ( २ ) भुरटे चोर, साखळीचोर यांना दहशत , 
( ३ ) गुन्हेगारी कमी होईल . ( ४ ) लहान मुले, स्त्रिया, जेष्ठ नागरीकांना सुरक्षित 
वाटेल. गुन्हेगारीला प्रतिबंध करण्यासाठी, लोकांच्या मनात विश्वास, सुरक्षिततेची 
भावना निर्माण करण्यासाठी दंगलरोधक पथक व शीघ्रकृतीदलाची महत्त्वाची भूमिका 
आहे. 


( आर्थिक, रोजगार , पायाभूत सूविधा, सोयीसुविधा व इतर लाभासंबंधात ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास 

निरंक 
भाग पाडणारी कारणे 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 


अनुसूची- चार 

अलिबाग , चेंढरे येथे प्रस्तावित दंगा नियंत्रक पथक , जलद प्रतिसाद पथक व 
पोलीस मोटार परिवहन विभागासाठीच्या भूसंपादनाची जागा पोलीस मुख्यालयाला 
लागून असल्याने सोयीची आहे. तसेच सध्याच्या कवायती क्रिडामैदानाला लागूनच 
आहे. अलिबाग शहाराची वाढ व विस्तार बघता व पर्यटनाचे आकर्षण असल्याने 
लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. विविध जातीवर्गाचे व सांस्कृतिक पार्श्वभूमीने 
लोक येथे स्थायिक होत आहेत. अशा परिस्थितीत दंगलरोधक पथकाची अत्यंत 
आवश्यकता असल्याने ही प्रस्तावित जमीन दंगलरोधक पथकाच्या सरावासाठी योग्य 
आहे. तसेच अशी अन्य जमीन पोलीस मुख्यालयाच्या आसपास उपलब्ध नाही. या 
ठिकाणी पोलीस नियमित सराव करतात व याची परिसरातील नागरिकांना माहिती 
आहे व सवय आहे. अनेक वर्षांपासून पोलीस मुख्यालय सदर जमिनीचा बेकायदा 
वापर करीत आहे. 

याबाबत कोर्टात केस चालू आहे. सदर जमीन मालकाच्या अन्यत्र अनेक 
जमिनी असून प्रस्तावित जमीन पीकाखाली नाही. या जमिनीतून काहीही उत्पन्न 
घेतले जात नाही. काही नारळ , चिंच अशी झाडे आहेत . परंतू त्याचे फार उत्पन्न 
नाही. अन्य जमिनींतून त्यांची मिळकत असल्याने सदर जमिनीवर ते किंवा त्यांचे 
कुटुंब आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून नाहीत. या प्रस्तावित जमिनीचे भूसंपादन करण्यामुळे 
केवळ दोन खातेदार बाधीत होत असून त्यांची या भूसंपादनाला कोणतीच हरकत 
नाही असे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. कमीतकमी 
खातेदार विस्थापित व बाधीत होत आहेत . सदर जमीन पोलीस खात्याच्या ताब्यात 
असल्याने भूसंपादन ही केवळ एक औपचारिकता आहे. म्हणून सदर भूसंपादन 
प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी. 
अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


निरंक 


टीप. 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


अलिबाग , 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० . 


शारदा पोवार, 
उप विभागीय अधिकारी, 
अलिबाग उप विभाग, अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

२७ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग मुंबई, यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कुडाळ, यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी/ टीसी / ११०९ ५ / २०२० क्रमांक सनिकु / अ / लक्ष्मीइव्हा गृह / नोंदणी / २०२० / १३७९.- या 
२१ / सन २०२० / १ ९१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, लक्ष्मीइव्हा सहकारी गृहनिर्माण 
मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, कोहिनुर सिटी बी को - ऑप. संस्था मर्या., लक्ष्मीवाडी- कुडाळ, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग, ता . 
हौसिंग सोसायटी लि. , सीटीएस नं . ६३७ / बी / १ - अ ( पार्ट ), कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / एचएसजी / 
व्हीलेज कुर्ला II , कोहिनुर सिटी, किरोल रोड, ऑफ एल. बी . एस .. टिसी / ५५५/ २०२०, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी 
मार्ग, कुर्ला ( प . ) , मुंबई ४०० ०७०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 
कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 

महाराष्ट्र उपनिदिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


के. आर. धुळप, 


मुंबई, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० . 


संभाजी निकम, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एल विभाग, 

मुंबई. 


सहायक निबंधक , 


कुडाळ , 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० . 


सहकारी संस्था, कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, यांजकडून 

अधिसूचना 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग मुंबई, यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्यु एल / एचएसजी / टीसी/ ११०९ ४/ २०२० 
२१ / सन २०२० / १८६६.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग 
मुंबई, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, श्री स्वामी समर्थ को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . ४१८/१ ते ११ , 
व्ही . एन . पूरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५३६ / 
सन २०२० / ४ ९९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, साईधारा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सिटिएस क्र. ५ ९ ७ , दहिवली ता . कर्जत, 
जि . रायगड. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


मुंबई, 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० . 


संभाजी निकम, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, एल विभाग, 

मुंबई. 


कर्जत , 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ४ अ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५३५ / क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५३२ / 
सन २०२० / ४ ९६.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , सन २०२० / ४८२.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, प्रसन्न हाईट्स जि . रायगड , याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , रॉयल पार्क सहकारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं . ८८ , प्लॉट नं . १ व ६ , गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं . १६४ / २ / ई- पाषाणे- रोड , 
मौजे धामोते- नेरळ , ता. कर्जत , जि . रायगड . 

वांगणी (प . ) , ता . कर्जत, जि . रायगड . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सहभागीदार सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कर्जत, 
दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


कर्जत, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५३३ / 
सन २०२० / ४८४.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड , याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, अरिहंत आलोकी 
फेज नं. १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं . ५२ / ३३ सी 
भिसेगाव , कर्जत, ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५३१ / 
सन २०२० / ४७७.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड , याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, शंभुप्रसाद सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सर्व्हे नं. १०/४ अ / १ . प्लॉट नं. ५ , मौजे 
खुर्द, कर्जत, ता . कर्जत, जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे.. 


“ 


" 


असून उप वर्गीकरण 


कर्जत, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

२ ९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५२० / क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१८ / 
४७८ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, ४६ ९ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, 
जि . रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री साईश्रद्धा जि. रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री साई सहकारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं. २८१ / १ + २८३ / २ + ५ + ६ गृहनिर्माण संस्था, मर्या . , सर्व्हे नं. ८ अ / १ , कोतवाल नगर कर्जत , 
प्लॉट नं . १४ , नेरळ, ता . कर्जत, जि . रायगड . 

ता. कर्जत , जि . रायगड . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . अधि. क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


कर्जत, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० . 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत. 


दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१ ९ / 
४६६ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, ईटरनिया स्पेस 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं . २० हिस्सा नं . १ / अ , सर्वे 
नं . २० हिस्सा नं . १ / ब छोटे वेणगाव, कर्जत , ता . कर्जत, 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१७ / 
४६५ / सन २०२०.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, श्री. गणेशकृपा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं . २८३ / ३ + ४ मौजे 
राजेंद्रगुरूनगर, नेरळ, ता. कर्जत, जि . रायगड. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


6 


असून उप वर्गीकरण 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० . 


३० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१६ / क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी)/ २०२०-२१ / ४५१४ / 
४६० / सन २०२०.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, ४५२ / सन २०२०.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , परशुराम रेसीडेन्सी जि. रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, शिव उत्सव बी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सर्व्हे नं . ३०/७ , ३०/८ , ३० / ९ आणि सी विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्वे नं . १५० 
मौजे दहीवली तर्फे निड , ता . कर्जत, जि . रायगड . 

हिस्सा नं . १२ / अ / ३ , सर्व्हे नं . १५० हिस्सा नं . १२ / ब , सर्व्हे नं . १५१ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा हिस्सा नं . ५ ( p ) मौजे पाषाणे, ता . कर्जत , जि . रायगड. 
महा. अधि. क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


कर्जत, 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१५ / 
४५ ९ / सन २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , 
जि. रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, तुलसी व्हीला 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या., सर्व्हे नं. ४३७ , प्लॉट नं. १ व २ 
सर्वे नं. ४३५ मौजे प्लॉट नं . ४ , मौजे - नेरळ, ता . कर्जत, 


जि . रायगड. 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५१३ / 
४४५ / सन २०२०.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अरवली संकुल, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या ., सर्व्हे नं. ३७/१ , ३७/२ , ३७/३ , 
३८ आणि ३ ९ / २ ,, मौजे बांधिवली- शेलू, ता . कर्जत , जि . रायगड. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


८ 


“ 


“ 


कर्जत , 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० . 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३ - ९ , २०२० / अग्र १२-१८ , शके १ ९ ४२ 

३१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत , यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५१२ / क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी ) / २०२०-२१ / ४५३४ / 
४४३ / सन २०२०. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत, ४८ ९ / सन २०२०.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि . रायगड , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , साई कृपा व्हॅली जि . रायगड, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, दर्शन, सहकारी 
बिल्डींग नं . १ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या ., सर्व्हे नं . ४८ ९ / १ ते गृहनिर्माण संस्था मर्या ., सर्व्हे नं . ५२ , हिस्सा नं . ४ , मौजे बोपेले 
२ ९ , मौजे नेरळ, ता . कर्जत, जि. रायगड . 

नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . अधि. क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० . 


कर्जत , 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कर्जत. 


दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत, यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी (टिसी) / २०२०-२१ / ४५११ / 
४४१ / सन २०२०.– सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कर्जत, 
जि. रायगड, याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की, ईलाईट रेसीडेन्सी, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . २२ / ८ / अ , ५१ , प्लॉट 
नं. २३ , २८ , मौजे बोपेले- नेरळ , ता. कर्जत, जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी (टिसी ) / ३२३८० / २०२० / 
२०२०-२१.– उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे 
याद्वारे सुचित करीत आहे की, युनीक सिग्नेचर को - ऑप . हौ . सोसा. 
लि . , प्लॉट . जुना सर्व्हे नं . २२५/१ अ , ८८/१/२ , आणि ८ ९ / ३ अ , 
आणि ८ ९ / १ , व्हिलेज - घोडबंदर , मिरारोड ( पूर्व ), ता . जि. ठाणे. 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा. अधि . क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


“ 


“ 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


कुमार चव्हाण , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, कर्जत. 


कर्जत, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० . 


ठाणे, 


सतीश देवकते, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका, 

ठाणे. 


दिनांक २० ऑगस्ट २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


